दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी एस-२३: 
रु.६७७००-२०८७०० या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२१ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - ८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ओ)/२९२१/स.सा-आ(व)/ जे.सू./सीआर- 
१/२१/३५२, दि.१४/१/२०२१. 
परिपत्रक :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची जेष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-आ(वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी एस-२३: 
रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 
ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात येत आहे. तसेच सदर तात्पुरत्या जेष्ठतासुची 
संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधीतांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर 
करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
वस्तूस्थिती संबंधीतांना उपलब्ध अभिलेखावरून तपासून सदर निवेदने, सविस्तर अभिप्रायासह 
शासनास पाठवावीत. विहीत कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासुचीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
येईल. 


सदर AA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/१9॥॥8.00०४५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११०१२१०४३५९३७०१ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHAMBALA 
DABADE टर गो 
(शा.वि.दबडे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 


3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 


मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 


५) निवड नस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) संवर्गामधील 


अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नांव | प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती | नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्र. (नियुक्‍ती दिनांक दिनांक (सरळ सेवेने दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर “मर्यादित ज्येष्ठतेचा 
प्रवर्ग विभागीय मानीव 
बदलला परिक्षेद्दारे नियुक्त | दिनांक 
असल्यास उमेदवाराचा 
त्याचा गुणवत्ता क्र. व 
दिनांक) परिक्षेचे वर्ष) 
9 2 3 8 4 ६ 9 j र १० ११ 
१ 19 | stad. मोहोड | इ.मा.व. | ०१.०७.१९७४ | ०७.११.२०१६ | पदौन्नती ०५.११.२०१६ | ३०.०६.२०३२ | बी.टेक दि.२९.१०.२०१६ च्या आदेशान्वये 
(at) । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून गट आ(वरीष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती कोटयातील पदावर नियमीत 
पदोन्नती 
२ ।२ | श्री.एच.जी.गडवे | अ.जाती | २०.०९.१९७६ | ०५.११.२०१६ | पदोन्नती ०५.११.२०१६ | ३०.०९.२०३४ | बी.टेक दि.२९.१०.२०१६ च्या आदेशान्वये 
(Sat) । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून गट आ(वरीष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती कोटयातील पदावर नियमीत 
पदोन्नती. 
३ ।३ श्री. एन.व्ही. वि.जा. ०१.०६.१९७६ | ०७.११.२०१६ | पदोन्नती ०७.११.२०१६ | ३१.०५.२०३४ | बी.एस.सी | दि.२९.१०.२०१६ च्या आदेशान्वये 
राठोड (अ) अँग्री.) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 


अधीन राहून Te आ(वरीष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती कोटयातीलळ पदावर नियमीत 
पदोन्नती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 


४ |४  श्री.जी.के.तावडे | खुला १४.०६.१९७६ | ०५.०७.२०१८ | पदोन्नती ०५.०७.२०१८ | ३०.०६.२०३४ | बी.टेक । दि.३०.६.२०१८ च्या आदेशान्वये 
(डी.टी) ।म.लो.आ. च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 

गट-अ वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर पदोन्नती 

५ | ५ | shar. खुला २२.११.१९७५ | ०९.०७.२०१८ | पदोन्नती ०९.०७.२०१८ | 30.99.2033 | एम.एस.सी | दि.३०.६.२०१८ च्या आदेशान्वये 

शिपूरकर अँग्री.) म.लो.आ. च्या मान्यतेच्या अधिन राहून 

गट-अ वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर पदोन्नती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


